पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचे 
स्मारक उभारणी करण्यासंदर्भात समिती 
पुनर्गठित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : स्मारक-२०२१/प्र.क्र.२२/विशि-२ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १७ फेब्रुवारी, २०२३. 


संदर्भ :- विभागाचा समक्रमांकाचा दि.२३.०८.२०२१ रोजीचा शासन निर्णय. 


प्रस्तावना :- पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचे देशाच्या इतिहासामध्ये एक उत्तम प्रशासक, 
पराक्रमी सेनानी, न्यायप्रिय व्यक्‍ती, त्याचबरोबर असंख्य जनकल्याणकारी कार्य करणारी लोकमाता 
म्हणून पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांची ओळख आहे. sa या थोर स्त्रीरत्नांचे नाव सोलापूर 
विद्यापीठास देण्यात आले आहे. 


सद्यस्थितीत विद्यापीठाच्या कोंडी ता.उत्तर सोलापूर या परिसरात मुख्य प्रशासकीय इमारत व 
परीक्षा भवन इमारतीचे बांधकाम सुरु असुन सदर इमारतीमध्ये पुण्यश्ळोक अहिल्यादेवी होळकर यांचे 
स्मारक उभारणी करण्यासंदर्भात लोकप्रतिनिधींकडून तसेच जिल्ह्यातील स्थानिक सामाजिक संघटना 
व विविध घटकाकडून विद्यापीठाकडे मागणी होत असल्याने विद्यापीठाने सोलापूर विद्यापीठाच्या 
परिसरात विद्यापीठ व शासन यांच्या संयुक्‍त सहभागाने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचे स्मारक 
उभारणी करण्याच्या अनुषंगाने दि.२३.०८.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये समिती गठित करण्यात 
आली होती. आता दि.२३.०८.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयातील अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द 
करुन खालील व्यक्तींची समिती पुनर्गठित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- १) पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचे स्मारक उभारणी करण्यासंदर्भातील 
दि.२३.०८.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये गठित केलेल्या समितीतील अशासकीय सदस्यांच्या 
नियुक्त्या या शासन निर्णयान्वये रद्द करण्यात येत आहेत. 


२) पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचे स्मारक उभारणी करण्यासंदर्भात नियोजन, स्मारकाची 
रुपरेषा संकल्पचित्र निश्चित करण्याच्या दृष्टीने खाळीलप्रमाणे समितीचे पुनर्गठन करण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः स्मारक-२०२१/प्र.क्र.२२/विशि-२ 


अ. सदस्यांचे नाव पदनाम 
क्र. 
. | मा.पालकमंत्री सोलापूर अध्यक्ष 
२. | कुलगुरु, पुण्यश्ळोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, | कार्याध्यक्ष 
सोलापूर 
३. मा.आ.श्री.नारायण गोविंदराव पाटील सदस्य 
. | श्री.बापूहटकर सदस्य 
षु. श्री.शिवाजी ज्ञानदेव बंडगर सदस्य 
६. | डा.बाबासाहेब अण्णासाहेब देशमुख सदस्य 
श्री.मोहन नागनाथ हळणकर सदस्य 
a Brae कचरुबा बिडगर सदस्य 
g. श्री.शिवाजी अंबादास कांबळे सदस्य 
१०. | SAY प्रल्हाद मस्के सदस्य 
११. | श्रीमती समता गावडे & सोनटक्के सदस्य 
१२.  श्री.नागेड हणमंत वाघमोडे सदस्य 
१३. _  श्री.अमोघसिध्द उर्फ अमोल रामचंद्र कारंडे सदस्य 
१४. | श्री.शरणू शिवराय हांडे सदस्य 
१५. | श्री.बापू दादा मेटकरी सदस्य 
१६. | Saar नागनाथ क्षिरसागर सदस्य 
१७. | कुलसचिव, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर, सोलापूर विद्यापीठ, | समन्वयक 
सोलापूर 


२. सदरहू समितीच्या बैठकांची व्यवस्था वेळोवळी विद्यापीठाने करावी. 


3. सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०२१७१५०१४२१४०८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


AJIT MADHUKARRAO 
BAWISKAR 


(अ. म. बाविस्कर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१. मा.राज्यपाल तथा कुलपती यांचे उपसचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्मारक-२०२१/प्र.क्र.२२/विशि-२ 


. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
. कुलगुरु, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर, सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर. 
. कुलसचिव, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर, सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर. 


सर्व संबंधित समिती पदाधिकारी (टपालाने) 


७. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
८. सहसंचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, सोलापूर. 
९. मा.मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


. मा.प्रधान सचिव (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
११, 


उप सचिव (विशि) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


